शासन निर्णय क्र.प्राशाह-३१२०/प्र.क्र.३०६ /एसएम- 
१, दि.९.११.२०२० व शासन शुध्दीपत्रक क्र. प्राशाह- 
३१२०/प्र.क्र.३०६/एसएम-१, दि. ९.११.२०२० रद्द 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राशाह-३१२०/प्र.क्र.३०६/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा: शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक APTS २०११/(२१०/११)/माशि-३ दिनांक १७ फेब्रुवारी, 
२०१२ 
संदर्भ : १) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर यांचे जा.क्र.शिउसं/पुणे/उमा- 
४०१/२०२२/५२०७, दिनांक ६.०५.२०२२ चे पत्र. 
२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. प्राशाह-३१२०/प्र.क्र.३०६/एस.एम.१, दि. ९.११.२०२० 
3) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. प्राशाह-३१२०/प्र.क्र.३०६/एस.एम.१, दि. ९.०२.२०२१ 
प्रस्तावना : 
उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ च्या अनुषंगाने संदर्भ क्रमांक २ व ३ अन्वये मातोश्री कै. लक्ष्मीबाई पांडूरंग फाळके 
शिक्षण प्रसारक मंडळ, संचालित डॉ. फाळके प्रशाला व ज्युनिअर कॉलेज, पांढरेवाडी, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर या 
विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक ( इयत्ता ११ वी व १२ वी - कला व विज्ञान शाखा) शाळेचे श्री. रणजितसिंह मोहिते 
पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळ, मु.पो.पेहे, जि. सोलापूर या संस्थेस केलेले हस्तांतरण करण्यात आले होते. 
हस्तांतरणाबाबत शासनास प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने सदर हस्तांतर रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 
मातोश्री कै. लक्ष्मीबाई पांडूरंग फाळके शिक्षण प्रसारक मंडळ, संचालित डॉ. फाळके प्रशाला व ज्युनिअर 
कॉलेज, पांढरेवाडी, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर या विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक (इयत्ता 99 dig 92 dh- कला व 
विज्ञान शाखा) शाळेचे श्री. रणजितसिंह मोहिते पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळ, मु.पो.पेहे, जि. सोलापूर या संस्थेस 
संदर्भ २ व ३ अन्वये केलेले हस्तांतरण रद्द करण्यात येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१४११३५१८८४२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PRAVIN RAJARAM 
MUNDHE 


(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: १. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर. 
३. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, सोलापूर. 
४. अध्यक्ष/ सचिव, मातोश्री कै. लक्ष्मीबाईपांडूरंग फाळके शिक्षण प्रसारक मंडळ. 
५. अध्यक्ष/ सचिव, श्री. रणजितसिंह मोहिते पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळ, मु.पो.पेहे, जि. सोलापूर . 
६. निवडनस्ती (एसएम-१). 


